नायगांव येथील बी.डी.डी. चाळींचे 
नामांतरण करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांकः-संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१२६/गृनिप 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ४ ऑक्टोबर, २०२४ 


वाचा :- 


Kel} 


शासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१२६/गृनिप, दि.३/६/२०२२. 
प्रस्तावना :- 


नायगाव येथील बी.डी.डी. चाळींचे वाचा येथील शासन निर्णयान्वये "बी.डी.डी. चाळ, नायगाव - 
श्री. शरद पवार नगर" असे नामकरण करण्यात आले होते. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी, नायगाव परिसर 
हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेला विभाग असून नायगाव बी.डी.डी. चाळ 
परिसरात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे अनुयायी मोठ्या प्रमाणात राहत आहेत. त्यामूळे डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर या महापुरुषाचे नाव देणे सामाजिक दृष्ट्या योग्य असेल, अशी विनंती केली आहे. त्यानुषंगाने 
नायगाव येथील बी.डी.डी. चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाचे नामांतरण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. त्यास अनुसरुन शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे :- 


शासन ba LUE? | निर्णय :- 


नायगाव येथील बी.डी. डी. चाळींचे आता पुढीलप्रमाणे नामांतरण करण्यात येत आहे :- 
बी.डी.डी. चाळ,नायगाव - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर बी.डी.डी. संकुल 


2. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२४१००४१८३८१११००९ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PRAMOD 
BALKRISHNA PANDI 


(प्रमोद पंडित) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति :- 
१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२) मा. सभापती/मा. उपसभापती विधान परिषद यांचे खासगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१२६/गृनिप 


३) मा. अध्यक्ष/मा. उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खासगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
४) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५) मा. उप मुख्यमंत्री तथा मा. मंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६) मा. उप मुख्यमंत्री तथा मा. मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


७) मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खासगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
८) मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधान परिषद यांचे खासगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
९) मा. मंत्री (गृहनिर्माण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) सर्व विधानसभा/ विधान परिषद सदस्य. 
११) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 
१२) प्रधान सचिव, नगर विकास 
१३) आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगर पालिका, महापालिका कार्यालय, मुंबई. 
१४) उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (म्हाडा), गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई. 
94) 
१६) संचालक, बी.डी.डी. चाळ, सावली SARA, गणपत जाधव मार्ग, वरळी, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


१७) उप जिल्हाधिकारी (अति/निष्का), कुलाबा विभाग/धारावी विभाग, मुंबई Bex, मुंबई 
१८) उप जिल्हाधिकारी (अति/निष्क), वांद्रे-२ विभाग, मुंबई उपनगर, मुंबई. 

१९) गृहनिर्माण विभागातील सर्व उप सचिव/ अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी. 

२०) निवडनस्ती (गृनिप), गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


मुख्य अधिकारी, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व, मुंबई. 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


